स्वतंत्र “दिव्यांग कल्याण विभागासाठी” 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या आस्थापने वरील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात 
“दिव्यांग कल्याण विभागास“ उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.०७/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा : 


१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शाकानि -२०२२ / प्र. क्र. ६७ / 
१८ (र. व का.), दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२, 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग-२०२२ / प्र. क्र. १४८ 
/ दि.क.-२, दिनांक ४ जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागातील “दिव्यांग कल्याण” हे वेगळे करून स्वतंत्र “दिव्यांग कल्याण विभाग” 
निर्माण करण्यास तसेच मंत्रालयीन स्तरावरील स्वतंत्र विभाग, आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, प्रादेशिक 
स्तर, जिल्हा स्तर तसेच तालुका स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांची एकूण २०६३ पदे निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५ 
डिसेंबर, २०२२ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे “दिव्यांग कल्याण विभाग* निर्माण करण्यात आलेला आहे. 
तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या गुरुवार, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या सन २०२२ 
मधील ६ व्या बैठकीमध्ये “दिव्यांग कल्याण विभागासाठी” प्रथम टप्प्यात एकूण ४२ (३२ नियमीत 
पदे--१० बाहययत्रंणेद्वारे घ्यावयाची पदे) पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास 
अनुसरुन नव्याने सुरु झालेल्या “ दिव्यांग कल्याण ” विभागास तात्पुरत्या स्वरुपात कर्मचारी अधिकारी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या “दिव्यांग कल्याण विभागासाठी” उच्चस्तरीय समितीने प्रथम 
टप्प्यात ४२ (३२ व Io बाह्यस्रोत) पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर पदे निर्माण करण्यास 
काही कालावधी लागणार आहे. ही बाब विचारात घेता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
आस्थापनेवरील खालील अधिकारी कर्मचारी केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात दिव्यांग कल्याण विभागास 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.०७/आस्था-१ 


अ.क्र पदनाम | संख्या | नांव 
१. | कक्ष अधिकारी २ श्री. वि. वि. बसवंत 
श्री. सा. द. मुकदाडवार 
२. | सहायक कक्ष अधिकारी २ श्रीमती. प्रमिला शां. कडू 
श्री. रा. दि. खरात 
३. | लिपिक-टंकलेखक Q श्री. दि. रा. डोंगरे 
श्री. कि. ल. पवार 
एकूण & 


२. दिव्यांग कल्याण१ व 2 Ul कार्यासनाचे पर्यवेक्षकीय कामकाज पाहणारे श्री. वि. पुं. घोडके, उप 

सचिव व श्री. रा. भा. गायकवाड, अवर सचिव हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे नियमित 
कामकाज सांभाळून दिव्यांग कल्याण विभागाचे कामकाज पुढील आदेश होईपर्यंत पाहतील.तसेच 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या आस्थापनेवरील तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन 
दिलेला कमर्चारी/ अधिकारी वृंद हे आस्थापनेवर राहून दिव्यांग कल्याण विभागाचे कामकाज 
हाताळतील. 


३. विभागास आवश्यक असणारे लिपिक-टंकलेखक, वाहन चालक व शिपाई ही पदे १० पदांच्या 
मान्यतेच्या मर्यादेत बाह्यसरोताव्दारे भरावित. 


४. सदर नव्याने निर्माण झालेल्या विभागासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष, जागा, बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावायच्या सेवा इत्यादी बाबतची कार्यवाही सुरु आहे. यास काही कालावधी लागणे अपेक्षित आहे, 
तोपर्यंत संबंधित उप सचिव यांनी सचिव दिव्यांग कल्याण यांच्या सल्यानुसार नवनिर्मित विभागाच्या 
आस्थापना व इतर सर्व आवश्‍यक बाबींची पुर्तता करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण-१ व दिव्यांग कल्याण-२ 
कार्यासनातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा वापरतील. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिव्यांग 
कल्याण विभागाच्या संचिका दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव व विभागाचे मा.मंत्री महोदय, ( दिव्यांग 
कल्याण विभाग यांच्याकडे सादर करावयत व सामाजिक न्याय विभागाच्या संचिका सामाजिक न्याय 
विभागाचे सचिव व विभागाच मा. मंत्री महोदय यांच्याकडे सादर कराव्यात. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०११३१६१५१६२९२२ असा आहे. तसेच 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, gy KOND ASI 


AHIRE 


(अ. कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.०७/आस्था-१ 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


2) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 
) 
) 
) 
) 


Cc AN 


ल 
ae 


an 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय सहायक, 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), AERTS 9 / 2, मुंबई / नागपुर, 

प्रधान महाळेखापाल ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, १/ २, मुंबई / नागपुर, 

१०) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

११) संचालक, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२)सर्व सह / उप सचिव, अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 

१३) अवर सचिव, लेखाशाखा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 

१४)अवर सचिव, कार्यासन-१४ / १४-अ व १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


&. 


SS 


vo 


१८)सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१९) सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

२०सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२१)वित्त विभाग - व्यय-१४ / आ.पु.क. / सेवा-९ / अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, 
२२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय येथील सर्व कार्यासने, 
२३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


